महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . १४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ : चैत्र , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे - २१ , 


, 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


- 


, 


, 


1 


अनुक्रमणिका 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी ३० 

४२३ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 

ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 

व पंचहात समित्या , ग्रामपंचहाती , नगरपंचहाती , ३२ 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ४२४ 

ते काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 


४२४ 


, 


. 


४४० 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


2 . 


The fees of Adv . Umeshchandra Yadav - Patil 


BY SECTION OFFICER , LAW & JUDICIARY 


DEPARTMENT 


NOTIFICATION 


" Special Public Prosecutor shall be paid by Home Department 
as per the fee proposal agreed by Home Department and 
approved by this department . 

3. His appointment is strictly subject to the conditions 
of service laid down in the Maharashtra Law Officers 
( Appointment , Conditions of Service and Remuneration ) , 
Rules 1984 . 


Law and Judiciary Department , 
Hutatma Rajguru Chowk , 

Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai - 400032 . 

Dated : 25th February , 2022 . 
NO . SPP - 2022 / UOR NO.06 / D - XIV : - In exercise of 
the powers conferred by sub- section ( 8 ) of the section 
24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No.II of 
1974 ) , the Government of Maharashtra hereby appoints 
Adv . Umeshchandra Yadav - Patil as " Special Public 
Prosecutor " for conducting the case / s in Hon'ble Sessions 
Court , Shrirampur , District Ahmadnagar which is / are arising 
out of C.R. No. 137/2021 registered at Shrirampur Police 
Station , Ahmadnagar . 


4 . The Government reserves the right to revoke / 
modify / annul the order without assigning any reasons . 

By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra , 

Dated : - 25th February , 2022 . 


( Vaishali P. Borude ) 


Section Officer , Law & Judiciary Department . 


औ . भाग १-१४ 


४२३ 


४२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ : चैत्र , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ - पुरवणी 


२ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


, 


BY SECTION OFFICER , LAW & JUDICIARY 


३ 


DEPARTMENT 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , लातूर यांजकडून 


, 


NOTIFICATION 


प्रसिध्दीकरण 


Law and Judiciary Department , 


Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 


Mantralaya , Mumbai - 400032 . 


क्र.वि -१ / चाकूरअर्बनकोऑपक्रेसो / प्रसिध्दीकरण / सन -२०२२ / ६६३.- मी 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , लातूर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , चाकुर अर्बन को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि . लातूर मुख्यालय 
चाकुर ता . चाकुर जि . लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी 
क्रमांक : - एलटीआर / आरएसआर ( सीआर ) / १५६५ / २०२२ दि .११ / ०२ / २०२२ 
असा आहे . 


Dated : 11th March , 2022 . 


CORRIGENDUM 


Read : - Government Notification , Law and Judiciary 


Department , No. SPP - 2021 / U.O.R.67 / Desk - XIV , Dated 10th 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० च्या कलम १२ ( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था ” व उपवर्गीकरण “ कर्ज देणाऱ्या साधन 
संपत्ती संस्था " असे करण्यात आलेले आहे . 


December , 2021 . 


NO . SPP - 2021 / U.O.R . NO.67 / D - XIV : - In the even 


लातूर , दि . ११/०२/२०२२ . 


numbered NotificationNo . SPP - 2021 / U.O.R.67 / D - XIV.dated 


10thDecember , 2021 , 


समृत जाधव 


जिल्हा उपनिबंधक संस्था , लातूर . 


2. For the words “ Adv . R. B. Bhosle ” be read as 


5 


“ Adv . B.R. Bhosle ” . 


४ 


3. In Para ( 1 ) the words “ Hon'ble Additional Sessions 
Court , Bhokar , District Nanded " be read in place of words 


" Hon'ble Sessions Court , Nanded " 


By order and in the name of the Governor of 


Maharashtra , 


Dated : - 11th March , 2022 . 


( Vaishali P. Borude ) 


, 


उपविभागीय अधिकारी वसमत , यांजकडून 

अधिसुचना 
भूमिसंपादन , पुर्नवसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 

आणि पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ अन्वये 
समुचित शासनाने वापरावयाच्या नमुन्यामधील मार्गदर्शक तत्वासंदर्भातील 

कलम ११ खालील अधिसुचना 
क्र .२०२२ / लिगो इंडीया / प्र.क्र.०५.- ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासनाने 
भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात येईल ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( ई ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करण्यात आलेली अधिसुचना महसुल व वन विभाग क्र . संकीर्ण -१ ९ / 
२०१४ / प्र.क्र .७७ / भाग -२ / अ -२ , दि . १ ९ / ०१ / २०१५ अन्वये ( यात यापुढे जिचा 
उल्लेख " उक्त अधिसुचना ” असा करण्यात आला आहे . ) असे अधिसुचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चा खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , 
अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा समुचित शासन मानन्यात येईल . 


Section Officer , Law & Judiciary Department . 


, 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ : चैत्र , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

ते 


४२५ 


, 


अनुसूचि एक 

जमिनीचे वर्णन 
संपादीत करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 

गाव : दुधाळा , ता.औंढा ( ना ) 


अ.क्र . 


भूमापन क्र . 


संपादीत करावयाचे क्षेत्र ( हे . ) 


, 


आणि ज्या अर्थी उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
हिंगोली जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसुची एक 
मध्ये तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त 
जमीनी " असा करण्यात आला आहे . ) मुख्य प्रशासकीय अधिकारी , अणु 
उर्जा विभाग , मुंबई यांच्या भारत सरकारच्या लिगो इंडीया प्रकल्पाच्या 
जोडरस्त्याकरीता , मौजे दुधाळा , ता.औंढा ( ना ) या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात पुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात 
आला आहे . ) आवश्यक आहेत अथवा ज्यांची गरज भासण्याची शक्यता 
आहे . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसुची दोन मध्ये 
दिलेले आहे , आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की , उक्त 
जमिनीचा उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता 


१ 


३८६ 


०.१ ९ 


अनुसूचि दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

भारत सरकारच्या लिगो इंडीया प्रकल्पाच्या 

जोडरस्त्या करिता 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

वैज्ञानिक प्रकल्प 
समाजाला मिळणारे लाभ आर्थिक , रोजगार व वैज्ञानिक लाभ 


आहे . 


अनुसुचि तिन 


भुमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही म्हणुन 

अनुसूचि तिन लागु होत नाही . 


अनुसूचि चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश 


, 


भुमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही म्हणुन 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाचा सामाजिक 

परिणाम निर्धारण सारांश चार लागु नाही . 


अनुसुचि पाच 


आणि ज्या अर्थी ; प्रस्तावित भुसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसुची 
तिन मध्ये दिलेली आहेत . 

आणि ज्या अर्थी ; सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसुची चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्या अर्थी ; उक्त अधिनियमाचे कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) 
अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 
तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसुची पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्या अर्थी ; आता असे घोषीत करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील 
कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनींचा अथवा तिच्या 
भागाचा व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर कोणताही भार 
निर्माण करणार नाही . 

परंतु उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थीतीचे कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास 
उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला कोणत्याही हानीची किंवा क्षतींची 
जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी 
भुमिसंपादन , पुर्नवसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकता राखण्याचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१३ ( ज्याचा 
उल्लेख यापुढे " उक्त नियम " असा करण्यात येईल . ) यांच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेख्याच्या अद्यावतीकरणाचे 
काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 

आणि ज्या अर्थी ; उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , वसमत 
यांना पदनिर्देशीत केलेले आहे . 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


भुधारकांचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु होत नाही . 


टिप : उक्त जमिनीबाबतचे आराखडे व तपशील उपविभागीय अधिकारी 
कार्यालय , वसमत येथे कार्यालयीन वेळेत निरीक्षण करण्यास उपलब्ध 
आहेत . 


, 


वसमत , दि .३१.०३.२०२२ . 


, 


( डॉ सचिन खल्लाळ ) 
उपविभागीय अधिकारी 


वसमत . 


( डॉ सचिन खल्लाळ ) 
उपविभागीय अधिकारी वसमत . 


४२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ : चैत्र , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ - पुरवणी 


५ 


अनुसूची - एक 


- 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून 


संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 


गावाचे नांव : - गाव तलाव रामेवाडी बेनसुर ता.पाटोदा जि.बीड 


अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि.बीड 


१ 


२८७ 


०.३० 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन 
गा.त.रामेवाडी बेनसुर ता.पाटोदा जि.बीड साठी भुसंपादन 


२ 


३२५ 


३.१० 


३ . 


३२६ 


०.१५ 


एकुण 


३.५५ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यु / एसआर /०१/२००२.- ज्याअर्थी , 
समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 

नियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


प्रकल्पाचे नांव : गा.त.रामेवाडी बेनसुर ता.पाटोदा जि.बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः- गा.त.रामेवाडी बेनसुर ता.पाटोदा जि.बीड 
यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 


सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 


इतर सार्वजनिक हितार्थ 

अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गा.त.रामेवाडी बेनसुर 
ता.पाटोदा जि.बीड 


अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


, 


लागु नाही 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 

, 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : -उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


, 


, 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


दिनांक : - १०.०३.२०२२ 
ठिकाण : - बीड 


( मच्छिंद्र सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 

लघुपाटबंधारे बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ : चैत्र , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


४२७ 


, 


६ 


अनुसूची - एक 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून 


संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांव : - गा.त.क्र .१ मौजे बांगरवाडी ता.पाटोदा जि.बीड 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 


अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि.बीड 


१ 


८४३ पै . 


०.२८ 


( पो.ख .०१ ) 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन 
संपादन गा.त.क्र .१ मौजे बांगरवाडी ता.पाटोदा जि.बीड साठी 


२ 


८४३ पै . 


०.५६ 


( पो.ख .०.०१ ) 


भुसंपादन 


३ 


८४३ पै . 


०.५८ 


( पो.ख .०.०१ ) 


, 


४ 


८४३ पै . 


०.३१ 


( पो.ख .०.०१ ) 


एकुण 


१.७७ 


क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यु / एसआर /२६/२००३.- ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


, 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : गा.त.क्र .१ मौजे बांगरवाडी ता.पाटोदा जि.बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - गा.त.क्र .१ मौजे बांगरवाडी ता.पाटोदा 
जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 

अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गा.त.क्र .१ मौजे बांगरवाडी 
ता.पाटोदा जि.बीड 
अ.क्र . स.नं. / ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


, 


, 


, 


लागु नाही 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे , कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र , ३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : -उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : - १०.०३.२०२२ 
ठिकाण : - बीड 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची 
कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


( मच्छिंद्र सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 

लघुपाटबंधारे बीड . 


४२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ : चैत्र , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ - पुरवणी 


७ 


अनुसूची - एक 


संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून 


गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .६ मौजे पिठठी ता.पाटोदा जि.बीड 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 


अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि.बीड 


१ 


४४२ 


१.०८ 


२ 


४४३ 


०.३३ 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन गाव 
तलाव क्र .६ मौजे पिठठी ता.पाटोदा जि.बीड साठी भुसंपादन 


एकुण 


१.४१ 


, 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : गाव.तलाव.क्र .६ मौजे पिठठी ता.पाटोदा जि.बीड 


क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यु / एसआर /२३/२००६.- ज्याअर्थी , 
समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः- गाव.तलाव.क्र .६ मौजे पिठठी ता.पाटोदा 
जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 


सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 


: 


इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गाव.तलाव.क्र .६ मौजे पिठठी 
ता.पाटोदा जि.बीड 


अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही 


, 


, 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र , ३ / अ 
२.नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : -उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


1 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


दिनांक : 

.०३.२०२२ 
ठिकाण : - बीड 


( मच्छिंद्र सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 

लघुपाटबंधारे बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ : चैत्र , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


४२ ९ 


, 


८ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 


, 


वाचले : - १ ) जिल्हा न्यायालय , नांदेड कार्यालयीन आदेश क्र . 

२ ( १ ) / 
४ ९ ७७ / २०२१ दि .०७ / ० ९ / २०२१ . 


, 


, 


२ ) श्रीमती सु.ग.पांडे / यावलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
हदगांव यांचे पत्र क्रं . २१७७/२०२१ , दि . १८ / ० ९ / २०२१ व सोबत विहीत 
नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


९ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 
वाचले : - १ ) प्रभारी मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नांदेड यांचे पत्र क्र . ३७६६ / 
२०२१ , दिनांक १५ / ० ९ / २०२१ सोबत विहीत नमुन्यातील श्री . यो . ख . रहांगडाले , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नांदेड यांचा परिवर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 

२ ) श्री . यो . ख . रहांगडाले , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नांदेड यांचे पत्र 
क्रं .३८०७ / २०२१ , दि .२० / ० ९ / २०२१ सोबत वाढीव परिवर्तीत रजेचा विहित 
नमुन्यातील अर्ज व विहित नमुन्यातील वैद्यकीय प्रमाणपत्र त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र . ब -२ ( १ ) /५२७८/२०२१.- श्री.यो. ख . रहांगडाले , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ६१ 
अन्वये दिनांक १४ / ० ९ / २०२१ ते १८ / ० ९ / २०२१ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) 
या एकूण ( ०५ ) दिवसांची परावर्तीत रजा , वैद्यकीय कारणास्तव मंजूर 
करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . यो . ख . रहांगडाले , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . यो . ख . रहांगडाले , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


कार्यालयीन आदेश 


, 


, 


क्र . ब -२ ( १ ) /५२५४/२०२१.- श्रीमती सु.ग.पांडे / यावलकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक ०६ / ० ९ / २०२१ ते १६ / ० ९ / २०२१ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या ( ११ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती सु.ग.पांडे / यावलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 


२ 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती सु.ग.पांडे / यावलकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव ह्या जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहील्या असत्या . 


श्री . यो . ख . रहांगडाले , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नांदेड यांच्या उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कामकाज श्री 
एस.एस. पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तथा अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नांदेड यांनी पाहीला आहे . 
नांदेड , २१ सप्टेंबर , २०२१ . . 

के.एन. गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


, 


भाग -२ 


१० 


सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांच्या न्यायालयाचे दिनांक 
६ / ० ९ / २०२१ ते ० ९ / ० ९ / २०२१ पर्यंतचा कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , हदगांव यांनी पाहिला आहे . तसेच दि . १० / ० ९ / २०२१ ते १६ / ० ९ / 
२०२१ पर्यंतचा कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हिमायतनगर 
यांनी पाहीला आहे . 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 


, 


वाचले : - १ ) श्री . जितेंद्र दु . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
हदगांव यांचे पत्र क्र . २२१७/२०२१ , दि . २१ / ० ९ / २०२१ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


भाग -३ 


कार्यालयीन आदेश 


, 


श्रीमती सु.ग.पांडे / यावलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव 
यांच्या विनंतीनुसार दि . १४ / ० ९ / २०२१ ते १६ / ० ९ / २०२१ या एकूण तीन 
दिवसांची अर्जित रजा रद्द करण्यात येते . 


, 


नांदेड , २० सप्टेंबर , २०२१ . 


क्र . ब -२ ( १ ) /५३१०/२०२१.- श्री . जितेंद्र दु . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २७ / ० ९ / २०२१ ते २ ९ / ० ९ / २०२१ या एकूण 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २६ / ० ९ / २०२१ रोजीच्या 
सुट्टीच्या फायदा जोडून दिनांक २५ / ० ९ / २०२१ रोजीच्या लोकअदालतचे 
कामकाज संपल्यानंतर ते दिनांक ३० / ० ९ / २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . जितेंद्र दु . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 


, 


के.एन. गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


, 


४३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ : चैत्र , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ - पुरवणी 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जितेंद्र दु . जाधव , 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हदगांव हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


, 


२ 


१२ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 
वाचले : - १ ) आस्थापना विभाग , जिल्हा न्यायालय , नांदेड यांचे ज्ञापन 
दि .१ / ० ९ / २०२१ . 

२ ) श्रीमती आर.बी. सोरेकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नायगांव ( बा . ) यांचे पत्र क्र .१५ ९ ० / २०२१ , दि . २१ / ० ९ / २०२१ व सोबत विहीत 
नमुन्यातील परीवर्तीत रजेचा अर्ज वैद्यकीय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र . ब -२ ( १ ) /५३२१/२०२१.- श्रीमती आर.बी. सोरेकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १ ९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक ३०/०८/२०२१ ते २० / ० ९ / २०२१ 
पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( २२ ) दिवसांची परीवर्तीत रजा मंजूर 
करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आर.बी. सोरेकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर.बी. सोरेकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) ह्या जर वर नमुद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहील्या 


, 


, 


दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांच्या उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीतील त्यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कामकाज सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हदगाव यांनी पहावा , तसेच त्यांना श्री . 
जाधव , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हदगांव हे कर्तव्यावर रुजू होईपर्यंत 
दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर , हदगांव अस्थापनेवरील अधिकारी व 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हुंडी , स्वीय प्रपंची लेखे 
व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपचा अधिकार याद्वारे प्रदान 
करण्यात येत आहे . 
नांदेड , २२ सप्टेंबर , २०२१ . . 

के.एन. गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


, 


११ 


असत्या . 


- 


, 


, 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 
वाचले : - १ ) आस्थापना विभाग , जिल्हा न्यायालय , नांदेड यांचे ज्ञापन 

: 
दि . १४ / ० ९ / २०२१ व १५ / ० ९ / २०२१ . 

२ ) श्री . जी.आर. डोरनलपल्ले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नायगांव ( बा . ) यांचे पत्र क्रं . १५७७/२०२१ , दि . १८ / ० ९ / २०२१ व सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र . ब -२ ( १ ) /५३२०/२०२१.- श्री . जी.आर. डोरनलपल्ले , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १४ / ० ९ / २०२१ ते 
१६ / ० ९ / २०२१ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दि . १३ / ० ९ / २०२१ रोजीची सुट्टी जोडून मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . जी.आर. डोरनलपल्ले , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) हे पूर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी.आर. डोरनलपल्ले , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) हे जर वर नमुद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


२ 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांच्या न्यायालयाचे 
दि . ३०/०८/२०२१ ते ०२ / ० ९ / २०२१,०६ / ० ९ / २०२१ ते १२ / ० ९ / २०२१ आणि 
दि . १७ / ० ९ / २०२१ ते २० / ० ९ / २०२१ या कालावधीतील कार्यभार २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . यांनी पाहिला आहे . तसेच 
दि . ०३ / ० ९ / २०२१ ते ०५ / ० ९ / २०२१ आणि दि . १३ / ० ९ / २०२१ ते १६ / ० ९ / 
२०२१ या कालावधीतील कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव 
बा . यांनी पाहिला आहे . 
नांदेड , २२ सप्टेंबर , २०२१ . 

के.एन. गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


, 


, 


१३ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 

१ ) श्री . एम.पी. शिंदे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे पत्र क्र . ४२१३/२०२१ दि . २३/०८/२०२१ व त्यावरील 


वाचले : 


आदेश . 


व 


२ 


, 


, 


, 


श्री . जी.आर. डोरनलपल्ले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नायगांव ( बा . ) यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्री . 
वहाब ए.सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . यांनी 
पाहिला आहे . 
नांदेड , २२ सप्टेंबर , २०२१ . 

के.एन. गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


२ ) श्री . एम.पी शिंदे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड 

, 
यांचे पत्र क्र . ५२०४/२०२१ , दि . २३ / ० ९ / २०२१ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजा , मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र . ब -२ ( १ ) /५३९३/२०२१.- श्री . एम.पी शिंदे , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०६ / ० ९ / २०२१ ते १६ / ० ९ / २०२१ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ११ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दि . ०५ / ० ९ / २०२१ व रजेच्या पुढे दिनांक १७ / ० ९ / २०२१ रोजीच्या सुट्या 
जोडून , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम.पी शिंदे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नांदेड हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 


, 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ : चैत्र , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

ते 


४३१ 


, 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम.पी शिंदे , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 

२ 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री . एस.एस. पाटील , 

. 
सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पाहिला आहे . 

३ 
उक्त संदर्भ क्र .१ नुसार श्री एम.पी. शिंदे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना मंजूर करण्यात आलेली दि . ०६ / ० ९ / २०२१ ते 
० ९ / ० ९ / २०२१ या चार दिवसांची नैमित्तीक रजा त्यांच्या विनंतीवरुन रद्द 
करुन त्यांच्या खाती जमा करण्यात येते . 
नांदेड , २४ सप्टेंबर , २०२१ . 

के.एन. गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 

, 


, 


, 


१५ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 
वाचले : - १ ) श्री . जी.आर. डोरनलपल्ले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांचे पत्र क्र . १६४४/२०२१ , दि . २४ / ० ९ / २०२१ व 
सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र . ब -२ ( १ ) /५४१९/२०२१.- श्री . जी.आर. डोरनलपल्ले , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २५ / ० ९ / २०२१ रोजी 
( ०१ ) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दि . २६ / ० ९ / २०२१ रोजीची सुट्टी 
जोडून मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . जी.आर. डोरनलपल्ले , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.जी.आर. डोरनलपल्ले , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) हे जर वर नमुद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 

२ 
श्री . जी.आर. डोरनलपल्ले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नायगांव ( बा . ) यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार 
श्री . वहाब ए.सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . यांनी 
पाहिवा . 
नांदेड , २५ सप्टेंबर , २०२१ . . 

के.एन. गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


, 


, 


, 


, 


, 


१६ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 


, 


, 


१४ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 
वाचले : - १ ) श्री रा . रा . राऊत , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
कंधार यांचे पत्र क्र . ६६८/२०२१ , दिनांक २४ / ० ९ / २०२१ , सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र . ब -२ ( १ ) /५३८०/२०२१.- श्री रा . रा . राऊत , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दिनांक २७ / ० ९ / २०२१ ते २ ९ / ० ९ / २०२१ पर्यंत ( दोन्ही दिवस 
धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २६ / ० ९ / 
२०२१ रोजीची सुट्टी जोडून , दिनांक २५ / ० ९ / २०२१ रोजीच्या लोकअदालतचे 
कामकाज संपल्यावर ते दिनांक ३० / ० ९ / २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री रा . रा . राऊत , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री रा . रा . राऊत , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 

२ 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील विशेष अधिकार क्षेत्रातील कार्यभार श्री एस.टी. शिंदे , दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , जोड न्यायालय , मुखेड यांनी पहावा . 

तसेच जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्रीमती खतीब आर.ए.ए. , सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , कंधार यांनी पहावा , तसेच त्यांना श्री . 
रा.रा. राऊत , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , कंधार यांच्या रजेच्या 
कालावधीत अथवा ते कर्तव्यावर रुजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ 
स्तर , कंधार यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर 
तसेच इतर देयकांवर हुंडी , स्वीय , प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन 
संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार श्रीमती खतीब आर.ए.ए.सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना याद्वारे प्रदान करण्यात येत आहे . 
नांदेड , २४ सप्टेंबर , २०२१ . 

के.एन. गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


वाचले : - १ ) श्री एम.डी. बिरहारी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अर्धापूर यांचे पत्र क्र . ११०८/२०२१ , दिनांक २१ / ० ९ / २०२१ , सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


व 


कार्यालयीन आदेश 


, 


क्र . ब -२ ( १ ) /५३३६/२०२१.- श्री एम.डी. बिरहारी , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २७ / ० ९ / २०२१ ते २ ९ / ० ९ / २०२१ या एकूण 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २६ / ० ९ / २०२१ रोजीच्या 
सुट्टीच्या फायदा जोडून दिनांक २५ / ० ९ / २०२१ रोजीच्या लोकअदालतचे 
कामकाज संपल्यानंतर ते दिनांक ३० / ० ९ / २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


, 


, 


, 


, 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एम.डी. बिरहारी , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


, 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एम.डी. बिरहारी , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


४३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ : चैत्र , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ - पुरवणी 


२ 


१८ 


- 


, 


, 


, 


उपरोक्त कालावधीतील दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर 
यांच्या न्यायालयाचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्रीमती आर.पी. घोले , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा तसेच त्यांना 
दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर , अर्धापुर न्यायालयाच्या आस्थापनेशी संबंधीत 
सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय पंपची लेख्यांच्या धनादेशावर 
स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 

नांदेड , २३ सप्टेंबर , २०२१ . 


, 


के.एन. गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 
वाचले : - १ ) श्री . जी.आर. डोरनलपल्ले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांचे पत्र क्रं . १६५ ९ / २०२१ , दि . २ ९ / ० ९ / २०२१ व 
सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र . ब -२ ( १ ) /५५४२/२०२१.- श्री . जी.आर. डोरनलपल्ले , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २८ / ० ९ / २०२१ 
रोजी ( ०१ ) दिवसाची अर्जित रजा , कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . जी.आर. डोरनलपल्ले , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी.आर. डोरनलपल्ले , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) हे जर वर नमुद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 

२ 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांच्या 
न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्री . वहाब ए.सय्यद , दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . यांनी पाहिला आहे . 
नांदेड , ०१ ऑक्टोबर , २०२१ . 

एस . इ.बांगर , 
प्र.जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


१७ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 


, 


, 


वाचले : - १ ) श्रीमती एन.एल. गायकवाड , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र क्रं . ५१०२/२०२१ , दि . १८ / ० ९ / २०२१ आणि 
पत्र क्र . ५१७०/२०२१ , दि . २२ / ० ९ / २०२१ सोबत विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत 
रजेच्या अर्ज , सोबत वैद्यकीय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश . 


, 


F 


कार्यालयीन आदेश 


, 


क्र . ब -२ ( १ ) /५३४४/२०२१.- श्रीमती एन.एल. गायकवाड , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक ३१/०८/२०२१ ते ०१ / 
० ९ / २०२१ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ० ९ ) दिवसांची परीवर्तीत 
रजा वैद्यकीय कारणास्तव कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


१ ९ 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 


, 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन.एल. गायकवाड , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 


, 


वाचले : - १ ) श्रीमती एन.एल. गायकवाड , चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र क्रं . ५३३ ९ , दि . ३० / ० ९ / २०२१ व त्यावर 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन दि . ३० / ० ९ / २०२१ 
सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन.एल. गायकवाड , 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहील्या असत्या . 


, 


कार्यालयीन आदेश 


२ 


, 


श्रीमती एन.एल. गायकवाड , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक 
कार्यभार स्थायी आदेशान्वये श्रीमती एस.एल.सोयंके , ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पाहिला आहे . 


क्र . ब -२ ( १ ) /५५४३/२०२१.- श्रीमती एन.एल. गायकवाड , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २८ / ० ९ / २०२१ व 
२ ९ / ० ९ / २०२१ या एकूण ( ०२ ) दोन दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन.एल. गायकवाड , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 


f 


नांदेड , २३ सप्टेंबर , २०२१ . 


के.एन. गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन.एल. गायकवाड , 
चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहील्या असत्या . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ : चैत्र , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

ते 


४३३ 


, 


२ 


२१ 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कामकाज स्थायी 
आदेशान्वये श्रीमती एस.एल. सोयंके , पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी पाहिला आहे . 


वाचले : - १ ) श्री . पी.के. धोंडगे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , लोहा यांचे पत्र क्रं . १६१४/२०२१ , दि . २४ / ० ९ / २०२१ व सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


, 


नांदेड , १ ऑक्टोबर , २०२१ . 


कार्यालयीन आदेश 


एस.इ.बांगर , 
प्र.जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


क्र . ब -२ ( १ ) /५५४०/२०२१.- श्री . पी.के. धोंडगे , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २८ / ० ९ / २०२१ ते ०१/१०/२०२१ 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे 
दि . २/१०/२०२१ व ०३/१०/२०२१ रोजीच्या सुट्या जोडून , दिनांक २७ / ० ९ / 
२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०४/१०/२०२१ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगी मंजूर 
करण्यात येते . 


२० 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


- 


, 


वाचले : - १ ) श्री . पी.यु. कुलकर्णी , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे पत्र क्रं . दि .०१ / १० / २०२१ व त्यावर दिवाणी न्यायाधीश 
वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र . ५३५५/२०२१ , दि .०१ / १० / २०२१ व 
सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यवरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी.के. धोंडगे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी.के.धोंडगे , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


, 


, 


, 


, 


२ 


क्र . ब -२ ( १ ) /५५४१/२०२१.- श्री . पी.यु. कुलकर्णी , ७ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०४/१०/२०२१ ते ०६/१०/२०२१ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दि . ०२/१०/२०२१ व ०३/१०/२०२१ रोजीच्या सुट्या जोडून , दिनांक ०१ / 
१०/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दि .०७ / १० / २०२१ रोजीच्या कार्यायीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगी सह मंजूर करण्यात येते . 


उपरोक्त कालावधीतील २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
लोहा हे यांच्या न्यायालयाचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री व्ही.एम. 
गायकवाड , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी पहावा . 


, 


, 


, 


नांदेड . ०१ ऑक्टोबर , २०२१ . 

, 


, 


, 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी.यु. कुलकर्णी , ७ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 


एस.इ.बांगर , 
प्र.जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . . 


, 


आहेत . 


२२ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी.यु. कुलकर्णी , ७ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


, 


वाचले : 


२ 


, 


१ ) श्रीमती एस.एम. बिरहारी / जगताप , ६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे दि .२ ९ / ० ९ / २०२१ व त्यावर दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन दि . ५३२६/२०२१ दिनांक 
२ ९ / ० ९ / २०२१ व सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


, 


७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 


कार्यालयीन आदेश 


नांदेड , ०१ ऑक्टोबर , २०२१ . 


एस.इ.बांगर , 
प्र.जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


क्र . ब -२ ( १ ) /५५३०/२०२१.- श्रीमती एस.एम. बिरहारी / जगताप , ६ 

वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २७ / ० ९ / २०२१ व 
२८ / ० ९ / २०२१ या ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येते . 


४३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ : चैत्र , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ - पुरवणी 


, 


२४ 


, 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


. 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.एम. बिरहारी / जगताप , ६ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस.एम. बिरहारी / 
जगताप , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या जर वर 
नमुद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहील्या असत्या . 


, 


वाचले : - १ ) श्री . जी.सी. फुलझळके , तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र क्रं .५२८४ / २०२१ , दि .२८ / ० ९ / २०२१ व त्यावर 
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन दि . २८ / ० ९ / २०२१ व 
सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


, 


कार्यालयीन आदेश 


२ 


. 


, 


, 


श्रीमती एस.एम. बिरहारी / जगताप , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक 
कार्यभार श्री . पी.यु. कुलकर्णी , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांनी पाहिला आहे . 

नांदेड , १ ऑक्टोबर , २०२१ . . 


, 


क्र . ब -२ ( १ ) /५४८२/२०२१.- श्री . जी.सी. फुलझळके , तिसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २७ / ० ९ / २०२१ या एकूण 
( ०१ ) दिवसांची अर्जित रजा , कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . जी.सी. फुलझळके , तिसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी.सी. फुलझळके , 
तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमुद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले 
असते . 


एस . इ.बांगर , 
प्र.जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


२३ 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


, 


२ 


वाचले : - १ ) श्रीमती आर . ए.ए. खतीब , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कंधार यांचे पत्र क्र . १६२ ९ / २०२१ , दि . ३० / ० ९ / २०२१ व 
सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


श्री . जी.सी. फुलझळके , तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये 
श्रीमती एन.एल. गायकवाड , चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांनी पाहिला आहे . 


, 


1 


, 


नांदेड , २ ९ सप्टेंबर , २०२१ . 


, 


के . एन . गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


, 


क्र . ब -२ ( १ ) /५५२९/२०२१.- श्रीमती आर . ए.ए. खतीब , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ३० / ० ९ / २०२१ व ०१/१०/२०२१ या 
एकूण ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आर . ए.ए. खतीब , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कंधार त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . ए.ए. खतीब , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार ह्या जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहील्या असत्या . 


२५ 


, 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
वाचले : - १ ) अस्थापना विभाग , जिल्हा न्यायालय , नांदेड यांचे ज्ञापन 
दि .२४ / ० ९ / २०२१ . 


२ 


, 


f 


२ ) श्रीमती आर.बी. सोरेकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नायगांव ( बा . ) यांचे पत्र क्रं . १६ ९ ५ / २०२१ , दि .०१ / १० / २०२१ व सोबत विहीत 
नमुन्यातील परीवर्तीत रजेचा अर्ज त्यावरील आदेश . 


, 


कार्यालयीन आदेश 


श्रीमती आर . ए.ए. खतीब , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कंधार यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक 
कार्यभार श्री . पी.डी. आझादे , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
कंधार यांनी पहावा . 

नांदेड , १ ऑक्टोबर , २०२१ . 


, 


, 


क्र . ब -२ ( १ ) /५५७१/२०२१.- श्रीमती आर.बी. सोरेकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २४ / ० ९ / २०२१ ते ३० / ० ९ / २०२१ 
पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०७ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करण्यात येते . 


एस . इ.बांगर , 
प्र.जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आर.बी. सोरेकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ : चैत्र , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

ते 


४३५ 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर.बी. सोरेकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) ह्या जर वर नमुद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहील्या 


असत्या . 


२ 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांच्या न्यायालयाचे 
दि .२४ / ० ९ / २०२१ ते २७ / ० ९ / २०२१ व २ ९ / ० ९ / २०२१ ते ३० / ० ९ / २०२१ या 
कालावधीतील कार्यभार २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव 
बा . यांनी पाहिला आहे . तसेच दि . २८ / ० ९ / २०२१ रोजीचा कार्यभार दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . यांनी पाहिला आहे . 
नांदेड , ०४ ऑक्टोबर , २०२१ . 

के.एन.गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . . 


२७ 

जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
वाचले : - १ ) श्री . के.एन. गौतम , जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड यांचे पत्र 
क्रं . ८१६२/२०२१ , दि . ०६/१०/२०२१ सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र . ब -२ ( १ ) /५६२१/२०२१.- श्री . के.एन. गौतम , जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० 
अन्वये दिनांक १६/१०/२०२१ ते १८/१०/२०२१ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या 
एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक १५/१०/२०२१ व 
रजेच्या पुढे दिनांक १ ९ / १० / २०२१ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक 
१४/१०/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २०/१०/२०२१ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 


येते . 


, 


, 


, 


, 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . के.एन. गौतम , जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड 
त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . के.एन. गौतम , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 

२ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे दिनांक १५/१०/२०२१ 
रोजीचा कार्यभार श्री . एन.डी. खोसे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ नांदेड 
यांनी पहावा . 

३ 
तसेच दिनांक १६/१०/२०२१ ते १ ९ / १० / २०२१ या कालावधीतील कार्यभार 
श्री . एस.ई. बांगर , जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड यांनी पहावा तसेच त्यांना 
श्री . के.एन. गौतम , जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड , हे कर्तव्यावर रुजू होईपर्यंत 
जिल्हा न्यायालय , नांदेड आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , 
हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्याच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम 
आहरित करण्यासाठी याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 
नांदेड , ०६ ऑक्टोबर , २०२१ . 

. 

श्रीकांत ल . आणेकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


, 


२६ 

जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
वाचले : 

१ ) श्री . आर.आर. पत्की , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , बिलोली यांचे पत्र क्रं . ७१३/२०२१ , दि . ०१/१०/२०२१ सोबत विहीत 
नमुन्यातील परावर्तीत रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र . ब -२ ( १ ) /५५७०/२०२१.- श्री . आर.आर. पत्की , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १ ९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक १५ / ० ९ / २०२१ ते ३० / ० ९ / २०२१ 
पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( १६ ) दिवसांची परावर्तीत रजा , 
वैद्यकीय कारणास्तव मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर.आर. पत्की , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , बिलोली त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर आर . पत्की , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बिलोली हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 

२ 
श्री . आर.आर. पत्की , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बिलोली 
उपरोक्त यांच्या रजेच्या कालावधीतील त्यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक 
कामकाज स्थायी आदेशान्वये श्री व्ही.बी. साळूके , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद यांनी पाहिले . 

भाग -२ 
तसेच श्री . राजेश.आर . पत्की , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
बिलोली यांच्या रजेच्या कालावधीत अथवा ते कर्तव्यावर रुजू होईपर्यंत सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी 
व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हुंडी , स्वीय , प्रपंची 
लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपचा अधिकार श्री व्ही . 
बी . साळुके , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद यांना याद्वारे प्रदान 
करण्यात येत आहे . 

नांदेड , ०४ ऑक्टोबर , २०२१ . 


, 


, 


, 


, 


1 


, 


, 


२८ 

जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
वाचले : - श्री . एस.ई. बांगर , जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड यांचे पत्र क्रं . 
८१५५/२०२१ , दि . ०५/१०/२०२१ सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र . ब -२ ( १ ) /५६४९/२०२१.- श्री . एस.ई. बांगर , जिल्हा न्यायाधीश -२ , 
नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० 
अन्वये दिनांक ११/१०/२०२१ ते १४/१०/२०२१ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या 
एकूण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ० ९ / १० / २०२१ व 
१०/१०/२०२१ आणि रजेच्या पुढे दिनांक १५/१०/२०२१ रोजीच्या सुट्यांच्या 
फायदा जोडून , दिनांक ०८/१०/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १६/१०/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


, 


. 


के . एन . गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


, 


४३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ : चैत्र , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ - पुरवणी 


1 


, 


, 


३० 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस.ई. बांगर , जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड 
हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


, 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस.ई. बांगर , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


, 


, 


वाचले : - श्रीमती एस.एल. सोयंके , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र दिनांक ०८ / ० ९ / २०२१ व त्यावर मा . दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन क्र . ४ ९९ ३ / २०२१ , दिनांक 
०८ / ० ९ / २०२१ व सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


२ 


कार्यालयीन आदेश 


जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा दिनांक ९ / १० / २०२१ ते 
१४/१०/२०२१ पर्यंतचा कार्यभार श्री . के.एन. गौतम , जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
नांदेड यांनी पहावा , तसेच दिनांक १५/१०/२०२१ रोजीचा कार्यभार 
श्री एन.डी.खोसे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड यांनी पहावा . 


, 


नांदेड , ६ ऑक्टोबर , २०२१ . 


, 


, 


क्र . ब -२ ( १ ) /५०३८/२०२१.- श्रीमती एस.एल. सोयंके , ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १४ / ० ९ / २०२१ ते १६ / ० ९ / २०२१ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दि . १० / ० ९ / २०२१ ते १३ / ० ९ / २०२१ रोजीच्या सुट्यांचा फायदा जोडून दि . 
० ९ / ० ९ / २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १७ / ० ९ / २०२१ रोजीच्या 
ध्वजारोहण कार्यक्रमापुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येते . 


श्रीकांत ल . आणेकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड , 


२ ९ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.एल. सोयंके , ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


: 


, 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
वाचले १ ) श्री . एस.जी. बरडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड देगलूर यांचे पत्र क्रं . १२४१/२०२१ , दि . ०६/१०/२०२१ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस.एल. सोयंके , 

, 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या जर वर नमुद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहील्या 


, 


, 


, 


असत्या . 


, 


२ 


५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्रीमती एन.एल. 
गायकवाड , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 


क्र . ब -२ ( १ ) /५६६७/२०२१.- श्री . एस.जी. बरडे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०७/१०/२०२१ व ०८/१०/२०२१ या ( ०२ ) 
दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ० ९ / १० / २०२१ व १०/१०/२०२१ 
रोजीच्या सुट्यांचा फायदा जोडून , दिनांक ०६/१०/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ११/१०/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस.जी. बरडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड देगलूर त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस.जी. बरडे , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड देगलूर हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


नांदेड , ९ सप्टेंबर , २०२१ . 


एस.इ.बांगर , 
प्र.जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


, 


, 


, 


२ 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड देगलूर उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कामकाज श्री पी.सी. 
बारटक्के , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांनी पहावा . 

, 

. 
नांदेड , ०७ ऑक्टोबर , २०२१ . 


३१ 
जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 

, 
वाचले : - श्री . पी.सी. बारटक्के , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , देगलूर यांचे पत्र क्रं . १२ ९ ४ / २०२१ , दि . १३/१०/२०२१ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र . ब -२ ( १ ) /५८१५/२०२१.- श्री . पी.सी. बारटक्के , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २०/१०/२०२१ ते २२/१०/२०२१ या 
एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक २३/१०/२०२१ व 
२४/१०/२०२१ रोजीच्या सुट्यांचा फायदा जोडून , मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


, 


, 


एस.इ.बांगर , 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ : चैत्र , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

ते 


४३७ 


, 


३३ 


, 


, 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी.सी. बारटक्के , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , देगलूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

हे 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी.सी. बारटक्के , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


वाचले : 


, 


, 


, 


, 


, 


१ ) श्रीमती एस.एम. बिरहारी / जगताप , ७ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र दि . ०८/१०/२०२१ व त्यावर 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन दि . ५५ ९ ७ / २०२१ 
दिनांक ०८/१०/२०२१ व सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 


२ 


कार्यालयीन आदेश 


श्री . पी.सी. बारटक्के , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर 
यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक 
कामकाज श्री एस.जी. बरडे , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , देगलूर 
यांनी पहावा . 


, 


, 


, 


, 


नांदेड , १३ ऑक्टोबर , २०२१ . 


क्र . ब -२ ( १ ) /५५३०/२०२१.- श्रीमती एस.एम. बिरहारी / जगताप , ७ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०६/१०/२०२१ व 
०७/१०/२०२१ या एकूण ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येते . 


के . एन . गौतम , , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


३२ 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.एम. बिरहारी / जगताप , ७ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस.एम. बिरहारी / 
जगताप , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या जर वर 
नमुद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहील्या असत्या . 


- 


, 


, 


, 


वाचले : - १ ) श्री . जी . आर . डोरनलपल्ले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांचे पत्र क्र .१७६० / २०२१ , दि . ०७/१०/२०२१ व 
सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


२ 


, 


, 


श्रीमती एस.एम. बिरहारी / जगताप , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक 
कार्यभार श्री . पी.यु. कुलकर्णी , ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांनी पाहिला आहे . 


नांदेड , ११ ऑक्टोबर , २०२१ . 


, 


, 


, 


क्र . ब -२ ( १ ) /५७७५/२०२१.- श्री . जी.आर. डोरनलपल्ले , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०४/१०/२०२१ ते 
०६/१०/२०२१ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा , कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . जी.आर. डोरनलपल्ले , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी.आर. डोरनलपल्ले , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) हे जर वर नमुद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले 
असते . 


के . एन . गौतम 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


३४ 


, 


२ 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
वाचले : - १ ) श्री . एस.जी. बरडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
देगलूर यांचे पत्र क्रं . १२६५/२०२१ , दि . ११/१०/२०२१ व त्यावरील आदेश . 

२ ) श्री . एस.जी. बरडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांचे 
पत्र क्र . १२७६/२०२१ , दि . ११/१०/२०२१ अन्वये नैमित्तीक रजा रद्द करुन 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचे पत्र व सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 


२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांच्या 

( 
न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्री . वहाब ए.सय्यद , दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . यांनी पाहिला आहे . 


नांदेड , १२ ऑक्टोबर , २०२१ . 


, 


के . एन . गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


क्र . ब -२ ( १ ) /५७५२/२०२१.- श्री . एस.जी. बरडे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १२/१०/२०२१ या ( ०१ ) दिवसांची अर्जित 
रजा , मंजूर करण्यात येते . 


F 


४३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ : चैत्र , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ - पुरवणी 


, 


, 


३६ 


, 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 


, 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस.जी. बरडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , देगलूर त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस.जी. बरडे , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


, 


वाचा : - श्री . जी.सी. फुलझळके , तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र दिनांक ०५/१०/२०२१ व त्यावर दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन क्र . ५४४१/२०२१ , दिनांक 
०५/१०/२०२१ व सोबत विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील 


, 


२ 


आदेश . 


, 


कार्यालयीन आदेश 


श्री . एस.जी. बरडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांच्या 
न्यायालयाचा उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व 
तात्कालीक कामकाज श्री . पी.सी. बारटक्के , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांनी पहावा . 


, 


क्र . ब -२ ( १ ) /५६९१/२०२१.- श्री . जी.सी. फुलझळके , तिसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०४/१०/२०२१ रोजी एक ( ०१ ) 
दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक ०३/१०/२०२१ रोजीची सुट्टी 
जोडून कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


3 


श्री . एस.जी. बरडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांना 
दिनांक ११/१०/२०२१ रोजी मंजूर करण्यात आलेली मध्यान्होत्तर अर्ध्या 
दिवसाची नैमित्तीक रजा त्यांच्या विनंतीनुसार रद्द करण्यात येते . 
नांदेड , १२ ऑक्टोबर , २०२१ . 

के . एन . गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . जी.सी. फुलझळके , तिसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी.सी. फुलझळके , तिसरे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


, 


३५ 


२ 


श्री . जी.सी. फुलझळके , तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक 
कार्यभार श्रीमती एस.एल. सोयंके , पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी पाहिला आहे . 

नांदेड , ०६ ऑक्टोबर , २०२१ . . 


, 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
वाचले : - १ ) श्री . जितेंद्र दु . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
हदगांव यांचे पत्र क्रं .२४४० / २०२१ , दि . ११/१०/२०२१ सोबत विहीत नमुन्यातील 
वाढीव अर्जित रजेचा अर्ज रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र . ब -२ ( १ ) /५७५३/२०२१.- श्री . जितेंद्र दु . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ३० / ० ९ / २०२१ या ( ०१ ) दिवसाची वाढीव 
अर्जित रजा , कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . जितेंद्र दु . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जितेंद्र दु . जाधव , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


के . एन . गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


, 


, 


- 


, 


, 


, 


२ 


, 


श्री . जितेंद्र दु . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांच्या 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक 
कामकाज श्रीमती सुविधा ग . पांडे / यावलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , हदगांव यांनी पाहिला आहे . 
नांदेड , ११ ऑक्टोबर , २०२१ . 

के . एन . गौतम , , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 

, 


३७ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 
वाचले : - १ ) श्रीमती एन.एल. गायकवाड , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र क्रं .५४४२ / २०२१ , दि .०५ / १० / २०२१ व त्यावर 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन दिनांक ०५ / १० / 
२०२१ सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र . ब -२ ( १ ) /५६९०/२०२१.- श्रीमती एन.एल. गायकवाड , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०४/१०/२०२१ रोजी 
( ०१ ) दिवसाची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन.एल. गायकवाड , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 


, 


, 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ : चैत्र , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


४३ ९ 


, 


३ ९ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन.एल. गायकवाड , 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या जर वर नमुद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहील्या 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 


असत्या . 


, 


वाचा : - श्री . मुदस्सर नदीम , ९वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे पत्र दिनांक १३/१०/२०२१ व त्यावर मा . दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन क्र . ५६ ९ १ / २०२१ , दिनांक १३/१०/२०२१ 
सोबत विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


, 


२ 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कामकाज श्रीमती एस.एल. 
सोयंके , पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पाहिला 
आहे . 
नांदेड , ०६ ऑक्टोबर , २०२१ . 

के.एन. गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड , 


क्र . ब -२ ( १ ) /५८४४/२०२१.- श्री . मुदस्सर नदीम , ९वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ११/१०/२०२१ व १२/१०/२०२१ या 
एकूण ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


. 


, 


- 


, 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . मुदस्सर नदीम , ९वे सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . मुदस्सर नदीम , ९वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


, 


, 


२ 
श्री . मुदस्सर नदीम , ९वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड 

, , 
यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 
श्रीमती एस.आर.बडवे , १० वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांनी पाहिला आहे . 

नांदेड , १४ ऑक्टोबर , २०२१ . 


, 


के . एन . गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


३८ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 
वाचले : - १ ) श्रीमती एस.जी पांडे / यावलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांचे पत्र क्र . २४५८/२०२१ , दि . १३/१०/२०२१ व 
त्यावरील आदेश 

२ ) श्रीमती एस.जी पांडे / यावलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , हदगांव यांचे पत्र क्र . २५१३/२०२१ , दि .२० / १० / २०२१ सोबत परिवर्तीत 
रजेचा विहीत नमुन्यातील अर्ज व वैद्यकीय प्रमाणपत्र . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र . ब -२ ( १ ) /५९७५/२०२१.- श्रीमती एस.जी पांडे / यावलकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक १२/१०/२०२१ ते १८/१०/२०२१ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०७ ) दिवसांची परावर्तीत रजा वैद्यकीय 
कारणास्तव मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.जी पांडे / यावलकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस.जी पांडे / यावलकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव ह्या जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहील्या असत्या . 

२ 
श्रीमती एस.जी पांडे / यावलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
हदगांव यांचे विनंतीनुसार त्यांना मंजूर करण्यात आलेली दि . १२/१०/२०२१ 
रोजीची नैमित्तीक रजा रद्द करण्यात येते . 

३ 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांच्या न्यायालयाचे दि . 
१२/१०/२०२१ ते १४/१०/२०२१ पर्यंत व दि . १८/१०/२०२१ रोजीचे जरुरी व 
तात्कालीक काम श्री . जे.डी.जाधव , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर हदगांव 
यांनी पाहिला आहे . तसेच दि . १५/१०/२०२१ ते १७/१०/२०२१ पर्यंतचा 
कार्यभार श्री.के.एम.चंडालिया , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हिमायतनगर 
यांनी पाहिला आहे . 
नांदेड , २१ ऑक्टोबर , २०२१ . 

के.एन. गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


, 


, 


, 


, 


४० 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 
वाचले : - १ ) श्रीमती एन.एल. गायकवाड , चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र क्रं . ५६ ९ २ , दि . १३/१०/२०२१ व त्यावर 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन दि . १३/१०/२०२१ 
सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र . ब -२ ( १ ) /५८४५/२०२१.- श्रीमती एन.एल. गायकवाड , चौथे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १२/१०/२०२१ रोजी एक 
( ०१ ) दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन.एल. गायकवाड , ४ थे सह दिवाणी 

, थे 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 


, 


, 


, 


, 


४४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ : चैत्र , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ - पुरवणी 


, 


तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन.एल. गायकवाड , 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या जर वर नमुद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहील्या 


, 


, 


, 


असत्या . 


उपरोक्त कालावधीतील सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव 
बा . यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . जी.आर. डोरनपल्ले , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . यांनी पाहिला आहे . 
नांदेड , १८ ऑक्टोबर , २०२१ . 

एस.इ. बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


, 


२ 
चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कामकाज 
श्रीमती एस.एल. सोयंके , पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांनी पाहिला आहे . 
नांदेड , १४ ऑक्टोबर , २०२१ . 

के.एन. गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 

, 


४२ 


, 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 


, 


, 


वाचा : - श्री . वहाब अ . सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
नायगाव ( बा . ) यांचे पत्र जा . क्र . १५८०/२०२१ , दि .२१ / १० / २०२१ व सोबत 
विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


४१ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 


कार्यालयीन आदेश 


वाचले : - १ ) अस्थापना विभाग , जिल्हा न्यायालय , नांदेड यांचे ज्ञापन 
दिनांक ११/१०/२०२१ . 


, 


२ ) श्रीमती आर.बी. सोरेकर , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
नायगांव बा . यांचे पत्र क्र .१८१८ / २०२१ , दि .१३ / १० / २०२१ व सोबत विहीत 
नमुन्यायातील अर्जित रजेचा अर्ज , त्यावरील आदेश . 


क्र . ब -२ ( १ ) /६०३९/२०२१.- श्री . वहाब अ . सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश 

. 
कनिष्ठ स्तर , नायगाव ( बा . ) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २२/१०/२०२१ रोजीची ( ०१ ) दिवसाची 
अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दि . २३/१०/२०२१ व २४/१०/२०२१ रोजीच्या 
सुट्या जोडून मंजूर करण्यात येते . 


कार्यालयीन आदेश 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . वहाब अ . सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , नायगाव ( बा . ) हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


, 


क्र . ब -२ ( १ ) /५८८१/२०२१.- श्रीमती आर.बी. सोरेकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ११/१०/२०२१ व १२/१०/२०२१ 
या ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वहाब अ . सय्यद , 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगाव ( बा . ) हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


, 


२ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आर.बी. सोरेकर , सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 


. 


श्री . वहाब अ . सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगाव ( बा . ) 
यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील श्री जी.आर. डोरनपल्ले , रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगाव ( बा . ) यांनी पहावा . 

नांदेड , २२ ऑक्टोबर , २०२१ . 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर.बी. सोरेकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . ह्या जर वर नमुद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहील्या 


, 


, 


के . एन . गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 

, 


असत्या . 


२ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . ८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ : चैत्र , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


[ किंमत : ०.०० रुपये 


. 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


, 


भाग चार - ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप : -प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 


मुख्याधिकारी तथा प्रशासक नगर परिषद उस्मानाबाद यांजकडून 


अधिनियमाच्या कलम ३७ अन्वये मंजुर विकास योजनेत सर्व्हे नं . ४६/२ , 
४७ , ४८ व ४ ९ जमीनीतील अंदाजे क्षेत्रफळ २३ हेक्टर ४० आर शेती तथा 
नाविकास विभागातुन वगळुन रहिवाशी विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरले 
आहे . 


महाराष्ट्र प्रादेशीक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम 

३७ अन्वये सुचना 


जाहिर सुचना 


ॐ 1663 / 2022.- ज्याअर्थी उस्मानाबाद शहराची ( वाढीव हद्द ) 
विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशीक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 
१ ९ ६६ चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाची 
अधिसुचना टीपीएस क्र . ३४१५ / १३ ९ ३ / प्र.क्र .२५३ / २०१५ / नवि -३० दि . ० ९ / 
० ९ / २०१६ अन्वये मंजुर झाली असुन ती दि . ०३/१२/२०१६ पासुन अंमलात 
आली आहे . ( ज्यापुढे तिचा उल्लेख उक्त विकास योजना असुन ) 

ज्या अर्थी , उस्मानाबाद नगर परिषदेने सर्वसाधारण सभा विषय क्र . 
१८ दि . २३/०४/२०२१ अन्वये मंजुर विकास योजना ( वाढीव हद्द ) मध्ये उक्त 


वरील बदल विकास योजनेच्या भाग नकाशावर लाल रंगाने दर्शविण्यात 
आलेले आहे आणि ज्याअर्थी उक्त फेर बदला बाबत जनतेकडुन सुचना व 
हरकती मागविण्याकरीता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ ) अन्वये सुचना 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे . जे नागरिक हि सुचना महाराष्ट्र शासनाच्या 
राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासुन एक महिन्याच्या आत त्यांच्या सुचना आणि 
हरकती लेखी स्वरुपात सादर करतील त्यांचाच विचार उक्त प्रस्ताव 
शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर करणेपुर्वी ही नगर परिषद करील . 


उक्त विकास योजनेत प्रस्तावित केलेला फेर बदल दर्शविणारा भाग 
नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ नगर परिषदेच्या कार्यालयात सर्व कामकाजाचे 
दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध असेल . 


अ.क्र . 


सर्व्हे नंबर 


क्षेत्रफळ अंदाजे 
| २३ हेक्टर ४० आर 


विद्यमान वापर 

प्रस्तावीत वापर 
शेती तथा नाविकास रहिवाशी वापर 


१ 


४६ / २,४७,४८ व ४ ९ 


वापर 


नगर परिषद कार्यालय , उस्मानाबाद 
दि . २८/०३/२०२२ . 


( हरिकल्याण येलगट्टे ) 
मुख्याधिकारी तथा प्रशासक 
नगर परिषद उस्मानाबाद . 


औ.भाग १ अ -८ 


३० 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ : चैत्र , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

ते 


३१ 


BYTHE PRESIDENT MUNICIPALCOUNCIL 

OSMANABAD 


PUBLIC NOTICE 


Under Section 37 of Maharashtra Regional and Town 

Planning Act 1966 . 

Public Notice 


Out No. 1663/2022 .--- Whereas the second revised 
development plan , of Osmanabad has been sanctioned as per 
Maharashtra regional and town planning act 1966 section 31 
( 1 ) by Urban Development Department in Government of 
Maharashtra , Notification No. TPS - 3415 / 1393 / CR - 253 / 2015 / 
UD - 30 Date - 09 / 09 / 2016and came into effect from03 / 12 / 2016 . 

Whereas the Osmanabad Municipal Council under 
its General Body resolution No. 18 Date - 23/04/2021 has re 
solved to effect the following modification under section 37 
( 1 ) of the said Act to the said second revised plan viz . 

As per sanctioned D.P. 
Land Admeasuring tentatively Area 23 Ha . 40 R , in 
Sy . No. 46/2 , 47 , 48 & 49 under no Development Zone ( As 
shown in part plan ) 


Proposed Modification 
Land Admeasuing tentatively 23 Ha . 40 R. in Sy . No. 
46/2 , 47 , 48 & 49 under no . Development is proposed to be 
deleted from no development zone and included in residential 
zone . 

And whereas , the notice is hereby published as required 
under section 37 ( 1 ) of the said Act for inviting suggestions 
and objections from public on said modification , those per 
sons who will give their suggestions and objections in writ 
ing to the council within one month from the publication of 
this notice , in Maharashtra Government Official Gazette will 
be considered by the council before submitting the said pro 
posal to Government for sanction . 

The part plan showing the proposed modification to 
the said development plan is kept open for inspection of pub 
lic in the office of municipal council on all the working days . 
Place : Osmanabad 
Date : 28/03/2022 


( Harikalyan Yelgatte ) 
Chief Officer & Administrator 
Municipal Council , Osmanabad . 


, 


, 


. 


२ 
अध्यक्षा , नगर परिषद वैजापूर , जिल्हा औरंगाबाद यांजकडून 
( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ) 

, १ 

अधिसूचना 
क्र.नपवै / कावी / न.र.वि / १३३ ज्याअर्थी , वैजापुर शहराची 
सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना 
टी.पी.एस. - ३०१२ / ५ ९ १ / सी.आर.९ ४ / २०१२ / यु.डी. - ३० दिनांक ३०/०६/२०११ 
रोजी मंजूर होऊन दिनांक ०५/०५/२०१३ पासून अमलात आलेली आहे . 
( यापुढे उक्त विकास योजना असे संबोधण्यात आले . ) 

आणि ज्याअर्थी , वैजापूर नगर परिषदेने खालील परिशिष्टामध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे 
कलम ३७ अन्ये उक्त मंजूर विकास योजना ( सुधारित विकास योजना ) 
आराखड्यात किरकोळ फेर बदल करण्याचा ठराव पारीत केला आहे . 


त्यानुसार सदरील किरकोळ फेर बदल दर्शविणाऱ्या वैजापूर शहराच्या 
भाग नकाशावर मा . अध्यक्षा नगर परिषद वैजापूर यांनी दिनांकासह स्वाक्षरी 
केलेली असून , ज्याचे ठराव विषय क्र . ( २ ९ ) , ( ३० ) व ( ३१ ) , दिनांक १८ / 
०५/२०२१ असुन , प्रस्तावित भाग नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ वैजापूर 
नगर परिषदेच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी , कार्यालयीन वेळेत 
ठेवण्यात आलेले आहेत . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम ३७ 
मधील तरतुदीनुसार हि अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द 
झाल्यापासून तीस ( ३० ) दिवसाचे आंत सदर बदला बाबत ज्यांच्या सूचना / 
हरकती असतील त्यांनी अशा सूचना अथवा हरकती लेखी स्वरुपात मा . 
अध्यक्षा , नगर परिषद वैजापूर यांचेकडे सादर कराव्यात . 


, 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


नियोजित बदल 


१ 


मंजुर विकास योजना मध्ये दर्शविला वापर 
सर्वे क्रमांक २४ , २८ व २ ९ ( पै ) मधील भाग हे 
ना - विकास क्षेत्र / हरित क्षेत्र दर्शविला आहे . 


1 


२ 


सर्वे क्रमांक २४ , २८ व २ ९ ( पै ) मधील भाग हे ना 
विकास क्षेत्रात असून रहिवासी क्षेत्रात समाविष्ट 
करणे . 
सर्वे क्रमांक १७५ ( पै ) मधील भाग हे हरित पट्टा 
दर्शविला असून , रहिवासी क्षेत्रात समाविष्ट करणे . 
सर्वे क्रमांक २८० मधील आरक्षण क्र . ( ९ ० ) ' बगीचा ' 
व आरक्षण क्र . ( ९ १ ) ' खेळाचे मैदान ' करिता 
दर्शविण्यात आले असून , रहिवासी क्षेत्रात समाविष्ट 
करणे . 


सर्वे क्रमांक १७५ ( पै ) मधील भाग हे हरित 
पट्टा करिता दर्शविला आहे . 
सर्वे क्रमांक २८० मधील आरक्षण क्र . ( ९ ० ) 
' बगीचा ' व आरक्षण क्र . ( ९ १ ) ' खेळाचे मैदान ' 
करिता दर्शविण्यात आले आहे . 


३ 


1 


दिनांक : १०/०२/२०२२ . 
ठिकाणः वैजापूर . 


मुख्याधिकारी , 
नगर परिषद वैजापूर . 


33 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ : चैत्र , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ अ - पुरवणी 


9 


BYPRESIDENT MUNICIPALCOUNCIL , VAIJAPUR DIST.AURANGABAD 
( Under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966 ) 


No. VMC / WS2 / TPVD / DP - M / 133 


Whereas the revised Development Plan of Municipal Council Vaijapur limit has been sanctioned under 
Government Notification No. TPS - 3012 / 591 / C.R.94 / 2012 / UD - 30 dated 30/06/2011 and has come into force with 
effect from 05/05/2013 . 

And whereas , Municipal Council , Vaijapur has resolved to modify this sanctioned Development Plan 
of Municipal Council Vaijapur ( Revised Second Edition ) as stipulated under section of 37 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 and hence the part plan showing the above said proposed modification 
which have been signed and dated as per appendix ( shown ) vide in resolution no subject ( 29 ) , ( 30 ) and ( 31 ) dated 
18-05-2021 and by the President , Municipal Council Vaijapur has been kept open for inspection of the public 
during office hours on all working days of the office . 

Further as stipulated under section 37 of the said Act , suggestions and objections are invited from 
public in writing with respect to proposed modification within the period of thirty ( 30 ) days from the publication 
of this notice in Maharashtra Government gazette , which should be address to the President , Municipal Council 
Vaijapur . 


APPENDIX 


Proposed Modification 


Sr. No. Reservation No / Zone / Purpose in 

Sanctioned Development Plan 
1 Survey no . 24 , 28 and 29 ( p ) is 

shown as No - Development Zone / Green Zone . 


The land belonging to survey no . 24 , 28 and 29 ( p ) shown 
in No - Development Zone / Green Zone in sanctioned DP is 
proposed to be include in Residential zone . 
The land belonging to survey no . 175 ( p ) shown as Green 
Belt in sanctioned DP is proposed to be include in Residential 


2 


zone . 


The bearing area under survey no . 175 ( p ) 
has been reserved as Green belt in Sanctioned 
DP 
Reservation site ( 90 ) ' Garden ' and Reservation 
site ( 91 ) ' Playground ' in survey no 280 in 
sanctioned Development Plan . 


3 


Reservation site ( 90 ) and ( 91 ) in sanctioned DP is proposed 
to be uplifted and include in Residential Zone . 


Date : 10/02/2022 . 
Place : Vaijapur 


Chief Officer 
Municipal Council Vaijapur 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


